




आम्ही भारताचे लोक 
४७४०१ 1. 0९0७12. 2018 


०. ह्षा[015302135(९७6प्ा18॥1.00॥0 
४३७३॥ ५/४/४/-॥१ी की 9ा8ा 8.0 





संविधानांने 
कल्पिलेला भारत 











भारत देशाप्रमाणेच या पुस्तकाची निर्मिती सुद्धा सामुदायिक प्रयत्नातून झाली आहे. 


पुस्तकाच्या निर्मितीत सहभागी आहेत- 

अतनू रॉय प्रिया कुरीअन 
बिरेंद्र नेगी राजेश जोशी 
देवेंद्र सोनी राम प्रकाश त्रिपाठी 
दुर्गाबाई सचिन नाईक 
हबीब अली सचिन राव 
जयकृष्ण पल्या सागर अरणकल्ले 
कारूण्य भास्कर शशी सबलोक 
महेंद्र दुबे सुनील पवार 
निखिल माथुर सुरज हेगडे 
निलेश गेहलोत सुशील शुक्‍ल 
पाणिनी आनंद वर्षा अय्यर 
प्रशांत पाठक नीलू वेलू शंकर 


'अहिंसा के रास्ते' तील शिबिरार्थी 


मराठी अनुवाद - नीला आपटे व प्रशांत गावंडे 


१ ली आवृत्ती, २ ऑक्टो २०१८ 

भारत देशाप्रमाणेच, भारताचे संविधान ही देखील एक विस्तृत व गुंतागुंतीची रचना आहे. अभ्यासकांना संविधानविषयी 
सविस्तर माहिती देणं हा या पुस्तिकेचा हेतू नसून त्यातील उदात्त मानवतावाद आणि प्रेरणादायी दृष्टिकोन सर्वसामान्य 
लोकांपर्यंत पोहोचविणे हा या पुस्तिकंचा हेतू आहे. आशा आहे की यातील मानवतावादी मूल्ये भावी पिढ॒यामधे रूजतील 
आणि त्यांच्या जीवनाला दिशा देतील. 


ही एक सातत्याने विकसित होणारी पुस्तिका असून संविधानिक मार्गाने जाणारे सुजाण लोक यात अर्थपूर्ण भर घालून 
सुधारणा करू शकतात. यातील आशयासंबंधी काही सूचना, सुधारणा किंवा मत/अभिप्राय द्यायचा असेल किंवा या 
पुस्तिकेचा स्थानिक भाषेत अनुवाद करायचा असेल तर ॥॥॥15)1:23510ा311.011 वर जरूर संपर्क साधावा. 
यातील मजकूर कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी खुला आहे. 


या पुस्तिकेची प्रेरणा ज्यांच्या “आम्ही भारताची मुले' या पुस्तकातून घेतली त्या दिवंगत न्यायमूर्ती लीला सेठ यांच्याप्रति 
आम्ही सर्व कृतज्ञता व्यक्‍त करतो. पुस्तिकेत काही उणिवा अथवा चूका आढळल्यास श्री सचिन राव यांना अवश्य व 
लवकरात लवकर कळवाव्यात (5300111130. 211811.९0॥1) 





आम्ही भारताचे 
लोक 


संविधानाने कल्पिलेला भारत 


हे पुस्तक भारतातील ३५ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, 
॥,९७,६०८ खेडी व ७९३३ शहरे यात वास्तव्य करणाऱ्या, 
९० प्रकारचे धर्म आचरणात आणणाऱ्या, 
२७० मातृभाषा बोलणाऱ्या, 
आणि एकात्मिक-स्वायत्त-सशक्त राष्ट्र उभारण्यासाठी 
कटिबद्ध असणाऱ्या १,२१,०८,५४,९७७ लोकांना अर्पण 


सर्व आकडेवारी भारत जनगणना २०११ नुसार 

















आम्हीच भारत आहोत 


शै 00.11) 
शि 

















भारत हे आमचं घर आहे - आम्ही इथेच राहतो, लहानाचे मोठे झालो. आम्ही इथेच 
खेळलो, बागडलो, काम केले, अभ्यासही केला. आमच्या आवडीच्या वस्तू, ठिकाणं, 
माणसं..सारं काही इथंच आहे. हीच ती जागा जिथं आम्ही घडलो व घडत आहोत, जगतो 
आणि आमच्या भविष्याची स्वप्नं पाहतो. 


सर्व भारतीयांचं एकच कुटुंब आहे - आम्हा सर्वांचं घर एकच आहे. आमचं एकमेकांशी खूप 
जवळीकतेचं नातं आहे. आम्ही परस्परावलंबी आहोत. आपण सर्वांनी एकमेकांची काळजी 
घेतली पाहिजे, एकमेकांना सांभाळलं पाहिजे. 





आम्ही सारेजण मिळून आमचे घर उभारत आहोत - प्रत्येक भारतीय, आबालवृद्ध, 
परिचित-अपरिचित, प्रसिद्ध-नवखा, गरीब-श्रीमंत, सुशिक्षित-अशिक्षित, कसाही असला 
तरी तो या देशाचा अनिवार्य आणि महत्वाचा घटक आहे. शेतकरी, सैनिक, शिक्षक म्हणून, 
मजूर, मालक, कामगार म्हणून, पालक, मित्र, शेजारी म्हणून, डॉक्टर, इंजिनियर, अधिकारी 
म्हणून, लेखक, विचारवंत, विद्यार्थी म्हणून, स्थलांतरित, विस्थापित, पुनर्वसित व कार्यकर्ता 
म्हणून, प्रत्येकजण या देशाच्या उभारणीमध्ये शब्द-विचार-कृतीने महत्वाचे योगदान देत 
आहे. 


भारत ही आपली सामायिक जबाबदारी 
आहे- आपल्या या घराची आणि कुटुंबाची 
जबाबदारी आपण कशी सांभाळायची आपल्या 
देशाला कोणत्या दिशेने पुढे न्यायचे ? 

एक भारतीय म्हणून आपले हक्क, कर्तव्य व 
जबाबदारी काय आहेत ? आपण आपल्या 
भारतीय बांधवांशी कसे वागायचे ? 


आपली जबाबदारी कशी पार पाडायची हे. 
आपले संविधान आपल्याला सांगते- या सर्व 
प्रश्‍नांची उत्तरे आपणास संविधानच देते. प्रत्येक 
भारतीयांच्या मनातील स्वप्ने कशी जपायची 
आणि त्यांचे धागे एकत्र गुंफून त्यातून 
विविधतेत एकात्मता दाखविणारं टिकाऊ 
राष्ट्रीय वस्त्र कसं विणायचं हे आपले 

विधानच आपल्याला सांगते. 














आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यामागील प्रेरणा 


आपल्या स्वातंत्र्यलद्यामागील प्रेरणा शोषण अन्याय व परकीय शासनविरूद्ध प्रदीर्घ व सत्याग्रहीलढा देऊन १५ ऑगस्ट 
१९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. अनेकांच्या नेतृत्वाखाली लाखो सामान्य भारतीयांनी या स्वातंत्र्य लढ्यात असामान्य 
पद्धतीने भाग घेतला. त्यांनी आपल्या देशासमोरील नेमकी आव्हाने, समस्या जाणल्या आणि त्या सोडविण्यासाठी 
अतोनात कष्ट केले, निस्पृहपणे त्याग केला. त्यांनी ब्रिटिशांच्या अन्याय्य राजवटी विरोधात लढा दिलाच, शिवाय 
आपल्या समाजाला जोखडात अडकवून ठेवणाऱ्या विविध रूपातील गुलामी प्रथा, रूढी व परंपरांच्या विरोधातही 
संघर्ष केला. देशाला बंधमुक्त करण्याचे त्यांचे मार्ग वेगवेगळे होते पण स्वतंत्र भारताचं त्याचं स्वप्न एकच होतं. 


ट मी अशा भारतासाठी काम करतोय 
जिथे गरिबातल्या गरीब माणसालाही 
देश आपला वाटेल, त्याच्या मताला 


जोपर्यंत तुम्ही समाजव्यवस्थेतील उघनीचतेची रचना बदलत 
नाही तोपर्यंत तुम्ही जास्त प्रगती करू शकणार नाही. तुम्ही 
जातीय पायावर आधारित काहीच भक्कमपणे उभारू शकणार 





असेल आवाज हि / नाही. ती देशाची उभारणी असो वा नैतिकतेची. जातीच्या 

भद २८७०, न आधारावर केलेल्या बांधकामाला तडे जातील, ते कधीच 

र्क शि र डी अखंड व अभंगपणे उभे राहू शकणार नाही. 
- महात्मा 

- बाबासाहेब आंबेडकर 


शि भारत देशाची सेवा म्हणजेच तेथे राहणार्‍या लाखो पीडितांची 
| सेवा. म्हणजेच, येथील दारिद्रय, मागासलेपणा, रोगराई, 
विषमता नाहीशी करणे... त्यांचे दुःख, अश्रू, जोवर थांबणार -* 





नाहीत तोवर आपले कार्य संपणार नाही. क. 





7) *...___ प्रस्थापित अन्याय्य व्यवस्था बदलणे हीच खरी क्रांती आहे. उत्पादक काम 


च्य बह करणारे श्रमजीवी व कष्टकरी यांची शोषणकर्ते लुबाडणूक करतात. सर्वांसाठी 
अन्न निर्माण करणारा शेतकरी आपल्या पोराबाळांसह उपाशी राहतो, कोष्टी- 
विणकर जो सर्वांची वस्त्राची गरज भागवतो त्याच्याकडे स्वतःचे व आपल्या 


पोराबाळांचे अंग झाकण्याइतकेही कापड नसते, गवंडी, सुतार, लोहार, 
इतरांसाठी महाल उभे करतात आणि त्यांना मात्र झोपडीतच राहावं लागतं. 


- भगत सिंह 


- सावित्रीबाई फुले 

विधवा, स्त्रिया, बहिष्कृत, लहान मुले, इतर वंचित आणि 
समाजाच्या परिघाबाहेर फेकले गेलेले अन्य घटक यांना 
जी अमानुष ब अन्यायकारक वागणूक समाजाने दिली 
होती त्याची जाणीव सावित्रीबाईंनी स्वतःच्या |> 
">. जीवितकार्यातूनच करून दिली. त्यांचे स्त्रियांना व ह 
दलितांना शिक्षण देण्याचे क्रांतीकारक काम म्हणजे जणू २५ 
काही समाजाला दाखवून दिलेला त्याच्या कर्माच्या ३” औ- 
प्रायश्‍चित्ताचा मार्गच होता. १ $ 









































या सर्व नेत्यांच्या 

















च्या लक्षात आलं होतं की भारतीय जनता फक्त ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीत होती असं नाही. 

तर दारिद्रयामुळे भूक-उपासमारी, अनारोग्य निरक्षरता आणि अगतिकता यांच्या विळख्यातही सापडली होती. 

त्यांच्याभोवती सामाजिक भेदभावाचा विळखाही होताच ज्यामुळे स्त्रिया, मुले, मागास जाती, आदिवासी, 

आदी समाजातील दुर्बल घटकदुय्यम स्थानावर आणि परिघाबाहेर ढकलले गेले होते. 

विषमतेच्या विळख्यामुळे ज्ञान, संपत्ती व सत्ता आणि त्यातून निर्माण झालेली प्रतिष्ठा ही काही उच्चभ्रू लोकांच्या हातात एकवटली होती. 
हुकूमशाहीच्या दमनकारी विळख्यामुळे सामान्य माणसांचा आवाज व स्वप्न दबून गेले होते. 








त्यांच्या लक्षात आलं की खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य मिळवायचं असेल तर क्रांती व्हायला हवी. सामाजिक क्रांती-दबलेल्या, वंचित समाजाला मुक्ती, ताकद 
व संरक्षण देणारी आणि समाजात आमूलाग्र परिवर्तन करणारी, एक शांतीमय अहिंसक क्रांती ज्यामधे राग, द्वेष किंवा हिंसेला अजिबात स्थान नसेल. 
सामूहिक क्रांती जी समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून घडून येईल. या प्रक्रियेतून एक अखंड बलशाली भारत निर्माण होईल. 


देशातल्या बहुजनांना दुर्लक्षित व वंचित ठेवणे हा खरं तर राष्ट्रीय अपराधच म्हणावा 
लागेल जो आपल्याही अधोगतीला कारणीभूत झाला, भारतातील बहुसंख्य जनता 
जोपर्यंत भूकमुक्त, शिक्षित आणि सुदृढ होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची 
राजसत्ता यशस्वी होणार नाही. आपल्याला जर भारत पुररूज्लीवित करायचा असेल 

* तर आपण त्यांच्यासाठीच काम केले पाहिजे 
-स्वामी विवेकानंद 





विविधतेत एकता हे आपल्या देशाचे ऐतिहासिक वैशिष्ट्य आहे. विशाल भावनेने 
परस्परांचा केलेला आदर, परस्परांतील वेगळेपणाचा स्वीकार आणि उदात्त 
सहिष्णुता या तत्वांचा अंगीकार यामुळेच हे वैशिष्ट्य इतकी वर्षे टिकून आहे. भारतीय 
तत्वज्ञान नेहमीच असे मानते की सत्याला अनेक बाजू असतात व आमचेच विचार 
हेच एकमेव सत्य आहे असा दावा केल्यामुळेच द्वेष निर्माण होतो 





मौलाना आजाद 























संविधान म्हणजे काय? 


भारतीयांना समतेने, एकात्मतेने, जगता व काम करता यावे 
यासाठी केलेले नियम व संकल्पना यांचे संकलन आपल्या 
संविधानात आहे. संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. 
संविधानाहून उच्च व श्रेष्ठ असे भारतात दुसरे काहीही नाही, 


असे असले तरी, संविधान हे काही केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही. 
संविधान म्हणजे- 


सर्वांच्या स्वप्नातल्या भारताचा आलेख त्यात 

आहे. आपल्या देशाला ज्या दिशेने घेऊन 

जायचे आहे त्याची आठवण व मार्गदर्शन 

देण्याचे काम सातत्याने संविधान करत आहे. / 


एक सामायिक स्वप्न आहे- जणू आपल्या | 


एक परस्परांचे आश्‍वासन आहे- प्रत्येक 
भारतीयाला आत्मसन्मानाने जगण्यासाठी 
आवश्यक असणारे हक्क, अधिकार व सामर्थ्य | 
देऊन, त्यांना आत्मसन्मानपूर्ण जीवनाची हमी / 
देते. तसेच कर्तव्याचे पालन करण्याची हमी । 
लोकांकडून घेऊनत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची 
जाणीवही संविधान करून देते. 


आपल्या देशबांधणीचा/देशाचा आराखडा 
आहे- आपल्या देशाचे कामकाज कसे 
असायला हवे ते संविधान आपल्याला सांगते. 
राज्य, संसद, न्यायालय अशा संस्था, तसेच 
संसदीय कामकाज, निवडणूक, आर्थिक 
अंदाजपत्रक, कायदा निर्मिती प्रक्रिया, अशा 
अनेक संकल्पना संविधान स्पष्ट करते, '< 
ज्यामुळे देशाचे कामकाज जनहितासाठी केले 
जाते. ट् 






















संविधानाची 
निर्मिती 
कशी झाली? 





॥॥॥ 






देशातील विविध प्रदेश, धर्म, संस्कृती, सामाजिक स्तर यांचे प्रतिनिधित्व 

करणाऱ्या जवळपास ३०० जणांची संविधान समिती गठीत करण्यात 
आली होती. त्या समितीतील सर्व सदस्यांनी मिळून संविधानाची निर्मिती 

केली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे या संविधान समितीचे अध्यक्ष होते. 

संविधानाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 

संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने ९ डिसेंबर १९४६ 

पासून २६ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत अनेक संबंधित मुद्दयांवर वैचारिक 
वादविवाद व चर्चा केली. भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन 
म्हणून साजरा करण्यात येतो. दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान 
आपल्या देशात लागू झाल्याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली, हा 
'दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो, 











१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपल्याला आपले ध्येय ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर 
२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण आपले ध्येय व मार्ग निश्‍चित केले ! 





ष्र 


(_ 


> ७ 
नट 
पा 


१ ग 


(848 ?:: 
१ शि 


श्रे 


संविधानाची उद्देशिका 


आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी 
धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व 
त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक 
न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे 
स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्‍चितपणे प्राप्त करून 
देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता 
आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित 
करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधानसभेत 
आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान 
अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत 
आहोत. 











हे संविधान आम्ही स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत. ही काही भेट नाही किंवा अनुदान नाही किंवा कुण्या दिव्य शक्तीने दिलेले वरदानही नाही. 
आपल्याच देशातील लोकांनी, स्वतःच्या बुद्धीने व प्रेरणेने केलेली व आपल्या आकांक्षांचे प्रतीक असलेली ही निर्मिती आहे. 


संविधान काही देशाच्या विशिष्ट स्तरातून तयार झालेले नाही. त्याच्या निर्मितीत प्रत्येकाचा सहभाग आहे तसेच त्यावर प्रत्येकाचा हक्क आहे. 
ती व्यक्ती मग कोणत्याही वय, धर्म, जात, प्रांत, लिंग, भाषा, आर्थिक स्तर, शिक्षण स्तराची अथवा इतर कोणत्याही स्तरातील असो. 





















आम्हीच आमच्या देशाचे एकमेव 
अधिकारी आहोत. भारत कधीच कुणा 
अन्य देशाच्या वर्चस्वाखाली अथवा 
अधिपत्याखाली येणार नाही अथवा कुणा 
एका देशाला, धर्माला, संस्थेला अथवा 
कोणत्याही बाह्य शक्तीला बांधिल राहणार 


नाही. 


या देशाची जनताच या देशाचे सरकार 
आहे. लोकांची सेवा करणे हेच या 
सरकारचे कर्त्तव्य आहे. सरकारकडे जे 
अधिकार आहेत ते जनतेनेच त्याला दिले 
आहेत आणि जनतेच्या वतीने हा देश 
'चालविण्यासाठीच हे अधिकारी जनतेने 
सरकारला दिलेले आहेत. 

















समाजवादी 
भारताच्या संपत्तीवर सर्व भारतीयांचा अधिकार आहे, फक्त काही उच्चभ्रू व विशिष्ट 
लोकांचा नाही. 


आम्ही या संपत्तीचा वापर सर्वांच्या, विशेषत: वंचित व गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी 
करू आम्ही अशा राष्ट्राची उभारणी करू जिथे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि इतर 
जीवनावश्यक मूलभूत गरजा या प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असेल. 
























धर्मनिरपेक्ष 


प्रत्येक भारतीयाला, त्याने निवडलेल्या धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आपल्या 
सरकारमध्ये कोणत्याही एका धर्माचे वर्चस्व अथवा प्रभाव नसेल, प्रत्येक धर्मसमुदायांसाठी 


आपुलकीचे, आत्मियतेचे आणि सुरक्षित वातावरण देशात निर्माण करू. 





लोकशाही गणराज्य 


/ 


भारत देश घडविण्याच्या कामात आपलेही काही योगदान आहे, आपलेही मत विचारात घेतले जाते असे 
प्रत्येक भारतीयाला वाटले पाहिजे. लोकांच्या मतानूसारच देश उभारणीची दिशा ठरवली गेली पाहिजे. 
आपल्या देशाचे निर्णय हे लोकनियुक्त प्रतिनिधी घेतील व त्या निर्णयांची जबाबदारी त्यांचीच असेल व 



























न्याय 


प्रत्येक भारतीय दमन, शोषण व अत्याचारा पासून मुक्त असेल. वेगवेगळया 
कारणांसाठी दमन होऊ शकते. ते सामाजिक चालीरीती आणि अनिष्ट 
रूढीमुळेही होऊ शकते. दमन हे काही वेळा जात, धर्म, लिंग, यावर 
आधारितही असते ज्यामुळे ते समुदाय जीवनव्यापी बहिष्कृतता व वंचितता 
अनुभवतात, आर्थिक कारणामुळेही दमन होऊ शकते. गरीब लोक, निरक्षरता, 
कुपोषण, बेरोजगारी आणि लीन-दीनतेमुळे शोषणाला बळी पडतात. दमनामागे 
कधीकधी राजकीय कारणेही असतात. अनेकदा समुदाय स्तरावर आवाजाचे- 
'बिचाराचे-मताचे दमन झाल्याने काहीजण गुलामी, लादलेली लाचारी आणि 
शोषण यामुळे हताश झालेले असतात, 


शोषणाचे कारण काहीही असो, आपल्या देशात प्रत्येक नागरिकास 
अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवण्याचा आणि न्याय मिळविण्याचा अधिकार 
आहे. 





स्वातत्र्य 

आपल्याला आपण आहोत तसे जगण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. आपल्याला आपल्या 
आवडी-निवडीनुसार संचाराचे, विचाराचे, प्रेम करण्याचे प्रार्थनेचे, बोलण्याचे, 
आहार-पोशाखाचे, काम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, अर्थात दुसर्‍या व्यक्‍तीस त्रास होणार नाही 
अथवा त्याच्या स्वातंत्र्यास बाधा येणार नाही याचे भान राखूनच. भारत हा जणू काही 
कोट्यावधी रंगांनी बनलेले इंद्रधनुष्य आहे जिथे प्रत्येक रंगाचे वेगळे अस्तित्व आणि 
वैशिष्टय आहे. भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि सर्वार्थाने प्रगत व्हायचा असेल तर यातील 
प्रत्येक रंग त्याच्या स्वतंत्र वैशिष्ठयासह खुलून दिसला पाहिजे, स्वतंत्रपणे बहरला पाहिजे. 

















संधीची व दर्जाची समता समता 


प्रत्येक भारतीयाला त्याचे स्वप्न साकार करण्याची समान संधी मिळाली पाहिजे. आपल्यापैकी प्रत्येकजण वेगवेगळया 
सत्ता-संपत्ती-शिक्षण आणि सामाजिक पार्श्वभूमीवर जन्माला आलेला आहे. पण जन्माने मिळालेल्या या परिस्थितीवर 
आपले ध्येय गाठणे अवलंबून असू नये. प्रत्येक भारतीय माणसाला आत्मप्रतिष्ठेने राहता येईल व स्वत:चे जीवन 
सुधारण्यासाठी समान संधी मिळेल हे पाहणे आवश्यक आहे. 





बंधुभावाच्या भावनेनेच आम्ही 
आमचे भावी भारताचे स्वप्न 
साकार करू. सहिष्णुता, 
विश्वास आणि आपुलकीची 
भावना आम्ही आमच्यात रूजवू, 
जोपासू, आम्ही असे वातावरण 
निर्माण करू जिथे बंधुभाव सक्तीने 
लादलेला नसून एकमेकांविषयीच्या 
प्रेमभावनेने, सहजपणे लोकांच्या 
मनात रूजलेला असेल. 








8.1): 01)::80131010)10101.118.1.)/2:112:1 
लावला. आपण जगाला दाखवून दिले की क्रांती शांततामय मागनिही होऊ 
शकते. राष्ट्र उभारणीचा एक नवा मार्ग आपण जगाला दाखवला 


असा मार्ग जो मागास व वंचितांवर होणारा अन्याय समजून घेतो. 
आणि दूर करतो 


28) 11.11 :18) 1302) 3:160:31॥ 


-:8)/8)0.11:1:)),3:0-) 3513823111): 11-31: 
आधारलेला आहे. 


.1))/8).10) :1:18/ 1.11: 3)82)).1 23.10 
८3:11 ::10. 1.11) 


असा मार्ग जो द्वेषाने नाही तर प्रेमाने निर्माण होतो. 


-॥:॥81/810.1:0)1:1.:-112::॥-3) 


















सामाजिक न्याय- 


आपण या मार्गाने बरेच 
पूढे गेलो आहोत 


आपल्या संविधानाने गेली ७० वर्षे आपल्याला या मार्गाने बरेच पूढे नेले आहे. भारताची प्रगती 
होण्यासाठी आवश्यक असणारी शांती, स्थैर्य आणि एकता या मार्गानेच आली आहे. वर्षानुवर्षे 
परिघाबाहेर असलेल्या, वंचित समाजाला याच मार्गाने मुख्य प्रवाहात आणले आहे. या मार्गाने 
आमची मने मुक्त केली आहेत, ज्यामुळे आम्हाला नवी स्वप्ने पाहण्याचं ती साकारण्याचं, 
नाविन्याचा शोध घेण्याचं आणि नवनिर्मिती करण्याचं स्वातंत्र्य मिळू लागलं. 


मानवी जीवनमान विकास- 

माणसाचे सरासरी आयुष्य जे १९४७ मधे ३२ वर्षे 
होते ते आज ७० वर्षे झाले आहे. साक्षरतेचे प्रमाण 
१६% वरून ७४% झाले आहे. देशाचे प्रतिव्यक्ती 
उत्पन्न १९६० साली १७०० रूपये होते ते आज 
१.१४ लाखा झाले आहे. अन्नधान्याचे उत्पन्न ५ कोटी 
९२ लाख टन वरून २५ कोटी ३१ लाख ६० हजार 
टन एवढे वाढले आहे. 


लह 4 
संस्था- 0:13) >> | । 
देशाचे कामकाज चालविण्यासाठी १» 
आवश्यक असणाऱ्या प्रशासन, न्याय, 
विकास, शिक्षण, अर्थ, संरक्षण, 
आरोग्य, कृषी अशा अनेक व्यवस्था 
निर्माण झाल्या आहेत. 


भौतिक सुविधा- १९४७ साली भारतातील फक्त १५०० खेड्यापर्यंत वीज पोहोचली 
होती पण आज जवळजवळ सर्व खेडी विद्युत प्रकाशित झाली आहेत, रस्त्यांचे जाळे 

४ लाख कि.मी, पासून ५६ लाख कि.मी. इतके झाले आहे, १९४७ सालची ९४०० 
दूरध्वनींची संख्या आज १२० कोटीमोबाईल व दूरध्वनीधारकांवर पोहोचली आहे. 
स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा उभ्या देशात फक्त ७ अभियांत्रिकी व १० वैद्यकीय 
महाविद्यालये होती, आज भारताच्या काना कोपऱ्यात महाविद्यालये व विश्वविद्यालये 
निघाली आहेत. 


देशात अस्पृश्यता निवारण झाले आहे. दलित-आदिवासींना विषमतेतून मुक्त 
करण्यासाठी कायदे तयार झाले आहेत, शिक्षण, रोजगार, अन्न व सार्वजनिक माहितीचा 
अधिकार प्रत्येक नागरिकास मिळाला आहे. ज्या समाजातील मुलांना शाळेत प्रवेशही 
निषिद्ध होता त्या समाजातील अनेक मुले आज डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, संशोधक 
होत आहेत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समाज- समुदायांतून आज 
आपल्याला राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, उघस्तरीय अधिकारी व सामाजिक नेते 
मिळाले आहेत. अल्पसंख्यांकांना त्यांची संस्कृती व परंपरा जोपासण्याचा अधिकार 
आहे. 


जागतिक स्थान- 

भारत ही आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची 
मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अंतराळात उपग्रह 
प्रक्षेपित करणाऱ्या आणि अणुशक्ती बाळगणाऱ्या 
काही. मोजक्या देशांमध्ये आपल्या देशाचा 
समावेश आहे. अलिप्ततावादी धोरणाचा 
पुरस्कार करणाऱ्या देशांचे नेतृत्व आपल्या 
देशाने केले आहे. आपल्या शेजारील अनेक राष्ट्रे 
हुकूमशाही व लष्करशाही बनत असताना, 
आपल्या देशाने लोकशाहीची मशाल सतत 
धगधगत ठेवलेली आहे. संपूर्ण जगात आपला 
देश अहिंसा, शांती, करूणा व मानवतेचा 
दीपस्तंभ म्हणून ओळखला जातो. 


भारताने स्वतःला गुलामीतून मुक्त केले व आज अन्य अनेक देशांचे नेतृत्व करीत आहे. या 
सगळया गोष्टी कुणा एका व्यक्तीच्या प्रयत्नातून नाही तर सर्वांच्या एकत्र प्रयत्नामुळे 
आणि संविधानाच्या मार्गदर्शनामुळेच साध्य झाल्या आहेत. 











>. वा ् ल्य आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी त्यांची भूमिका पार पाडलेली आहे. आता यापुढे, 
भ|वष्यात का] |, प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनात संविधानाचे स्वप्न साकार करणे ही आपली, 
आजच्या तरूणांची जबाबदारी आहे. 























आजपर्यंत भारताने प्रगतीच्या दिशेने बरीच घोडदौड केली आहे पण अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. 


आपल्या देशात आजही कित्येक मुले उपाशीपोटी झोपत आहेत. 

लोक अजूनही जातीवर आधारित शोषण आणि विद्वेषाला बळी पडत आहेत. 

धार्मिक ओळखीमुळे असुरक्षित आणि भयावह परिस्थितीला तोंड देत ओत. 

स्त्रिया आजही घरी, कार्यालयात आणि समाजात दुय्यम वागणूक व विषमता अनुभवतात. 
दारिद्रय हा असा शाप आहे जो आजही अनेक जणांना जीवनव्यापी दुःख, दैन्य आणि 
विषमतेच्या खाईत ढकलतो. आपला विकास नैसर्गिक साधनसंपत्ती व पर्यावरणावर असह्य 
भार टाकत आहे. 

अनेक भारतीय आजही, आपल्या संविधानाने देऊ केलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेच्या 
प्रतिक्षेत आहेत. 





संविधान सभेतील समारोपीय भाषणात 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक धोक्याची सूचना दिली होती. लोकांना बंधनात जखडून 
टाकल्याची... 

आपल्याला राजकीय समता मिळेल पण सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात विषमताच राहील, राजकारणात 
“एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य' हे तत्व प्रस्थापित होईल पण सामाजिक व आर्थिक जीवनात 'एक 
व्यक्ती, एक मूल्य' हे तत्व नाकारलेले दिसेल. आपण हे जर दीर्घ काळापर्यंत नाकारत राहिलो तर 
एक दिवस आपली राजकीय लोकशाहीसुद्धा धोक्यात येईल. त्यामुळे लवकरात लवकर आपण हा 
अंतर्विरोध नाहीसा केला पाहिजे अन्यथा विषमतेने पोळून निघालेले लोक एक दिवस हा 
लोकशाहीचा डोलारा उखडून टाकतील 
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 








आपल्या देशाला एक आश्वासन 


महात्मा गांधीनी आपल्याला सांगितले की जो बदल समाजात, परिस्थितीत व्हावा असे तुम्हाला वाटते तो 
बदल सर्वप्रथम तुमच्या स्वतःत करा. आपल्याला जर आपल्या 'भारत देशाने संविधानाच्या मार्गाने जावे असे 
वाटत असेल तर स्वतःच्या जीवनात लोकशाही मूल्ये अंगीकारणे ही त्याची पहिली पायरी आहे. 

चला तर, आपण स्वतःला आणि इतर भारतीयांना एक आश्वासन देऊया की, 

आह्ही प्रेमाच्या मार्गाचा अवलंब करू. 'भयाच्या, द्रेषाच्या नाही. आम्ही... 


दुसऱ्यांवर वर्चस्व गाजविण्यापेक्षा त्यांना स्वतंत्र 
आणि आनंदी ठेवण्यात धन्यता मानू, 


विविधतेविषयी भीती बाळगून त्याला विरोध करण्याऐवजी 
त्याचा आदर करू, आनंदाने स्वीकार करू, 


सर्वजण एकाच कुटुंबाचे सदस्य असल्याप्रमाणे प्रत्येकाशी प्रेमाने, 
आपुलकीने, सौहार्दपूर्वक व सौजन्याने वागू, 


प्रत्येक व्यक्तीची आत्मप्रतिष्ठा राखू व तिचा आदर करू, आम्ही... 
इतरांविषयी उद्च-नीचतेची भावना ठेवणार नाही. 


सत्ता, संपत्ती, धर्म, जात, पंथ, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, भाषा, शारीरिक वैशिष्ठ्ये, श्रद्धा, इ. 
वर आधारित कोणताही भेदभाव करणार नाही. 


इतरांची योग्यायोग्यता ठरविण्याऐवजी त्यांना समजून घेऊन, ते आहेत 
तसे त्यांना स्वीकारू, 


मतभेद असले तरी सुद्धा प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा व आपले मत 
व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे याचे भान ठेवू व त्याचा मान राखू, 











आपल्याला मिळालेल्या विशेषाधिकारांविषयी संयम बाळगू 
हे विशेषाधिकार आपल्याला आपण विशिष्ठ सत्ताधारी धर्म, जात, लिंगाशी संबंधित असल्यामुळे मिळाले असतील. कधी ते आपण धनवान, 
उच्चशिक्षित असल्याने मिळाले असतील. कोणत्याही कारणासाठी हे विशेषाधिकार आपल्याला मिळालेले असोत, आम्ही... 


सामाजिक, आर्थिक, संख्यात्मक दृष्टीने दुर्बल व मागास असणाऱ्यांचे रक्षण व पालन करू, 


आमच्या विशेष स्थानाचा वापर इतरांचे हिंसक दमन, खच्चीकरण करण्यासाठी अथवा आपल्या धारणा, विचार, त्यांच्यावर 
लादण्यासाठी करणार नाही, 


प्रसंगी आमच्या विशेषाधिकारांचा त्याग करून, आम्हाला मिळालेल्या अनुकूलतेचा उपयोग समाजात समता प्रस्थापित 
करण्यासाठी करू. 














आम्ही अहिंसक मार्गाने, निर्भयपणे, अन्यायाला विरोध करू, आम्ही. 


स्वातंत्र्य हा आमचा अधिकार आहे हे मानतो आणि आमच्या 
*नशीबातच शोषण' आहे असा विचार कधीही करणार नाही. 


संविधानातील तरतुदींची ताकदवापरून, संविधानिक मार्गानेच 
परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न करू, 


धर्म, वर्ग, जात, लिंग इ. वर आधारित विषमतेमुळे 
निर्माण होणारा अन्याय समाजातून दूर करू 


























महात्मा गांधींनी संविधानाच्या रचनाकारांप्रति 
लिहिलेल्या सदिच्छापत्रात आपल्या कर्तव्य- 
जाणिवेविषयी खूप छान शब्दात लिहिले आहे. ते. 
लिहितात, ' 


'जेंब्हा तुम्हाला काही शंका वाटेल, मनात प्रश्‍न 
येतील तेंव्हा, तुम्ही पाहिलेल्या सर्वात गरीब 
आणि दुर्बल माणसाचा चेहेरा डोळयासमोर 
आणा, आणि स्वतःला विचारा, की तुमच्या 
कृतीने त्या व्यक्तीचे थोडे. तरी. भले होणार आहे 
का, तिला याचा काही:लाभ होणार आहे का? 


: तिचे जीवन सावरायला याचा काही उपयोग 


होणार आहे का? दुसर्‍या. शंब्दात सांगायचे तर, 
यामुळे देशातील लाखो भुकेल्या व वंचित. 
लोकांपर्यंत स्वराज्य पोहोचणार आहेका? या 

प्रश्‍नांच्या उत्तरातच तुमच्या शंकांचे निरसन. 
होईल आणि तुम्हाला मार्ग दिसेल..." 





अशी भावना आपल्या मनात रूजेल तेंव्हाच आपण आपल्या 
संविधानाचा अंगीकार करू शकू आणि आपल्या देशाला 'सारे 
जहां से अच्छा' बनवू शकू, 















































निर्भय मन 


निर्भय मन अन्‌ उन्नत माथा 
मुक्त ज्ञान, स्वातंत्र्य जिथे 
संकुचित वृत्तिने न भंगे 

अभंग अखंड विश्व जिथे 
सत्याच्या गर्भातुनि उमटे 
दिशादिशांतून शब्द जिथे 
अविरत, अविश्रांत कार्य अन्‌ 
करी असे कौशल्य जिथे 

मृत रुढींची मरुभूमी जरि, 
तर्क बुद्धिचा स्रोत जिथे 
मार्गदर्शनी तुझ्या मिळे रे 
विचार-कृतिला दिशा जिथे 
अशा मुक्त अन्‌ स्वतंत्र स्वर्गी, 
मम देशा तू जागृति दे... मम देशा तू जागृति दे... 


रविन्द्रनाथ टागोर यांच्या 

४९8७6 ॥8 ॥॥)0 15 ५॥॥०७ 88 
या कवितेचा स्वैर अनुवाद 
अनुवादक-नीला आपटे 


- रवीन्द्रनाथ टागोर 





